लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत रस्ते 
व पुलांच्या बांधकामाची कामे रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १० मार्च, २०२२ 
प्रस्तावना: 


आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी उपयोजनेंतर्गत लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत जिल्हा 
परिषदेमार्फत रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतात. 

लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत मंजूर असलेल्या प्रलंबित कामांपैकी अद्याप कार्यादेश न दिलेल्या कामांची 
माहिती संबंधित जिल्हा परिषदांकडून प्राप्त झाली आहे. तसेच, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी मागणी 
करतांना पालघर जिल्हयातील काही कामे सुरु नसणे, नाशिक जिल्हयातील कामे निविदास्तरावर, वन विभागाची 
परवानगी अप्राप्त व काम सुरु नसणे तसेच, गोंदिया जिल्हयातील कामे अन्य योजनेत मंजूर असणे, काम सुरु नसणे 
अशा प्रकारची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यानुषंगाने लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांपैकी 
निविदास्तरावर असणे, वन विभागाची परवानगी अप्राप्त असणे, अन्य योजनेत मंजूर असणे व अद्याप कामे सुरु नसणे 
इत्यादी कारणांमुळे रस्त्यांची कामे रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२ अंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांपैकी निविदास्तरावर असणे, वन विभागाची परवानगी 
अप्राप्त असणे, अन्य योजनेत मंजूर असणे किंवा अद्याप कामे सुरु नसणे इत्यादी कारणांमुळे सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” मधील रुपये ५८०.०० लक्ष इतक्या किंमतीची ३० रस्ते व पुलांची कामे रद्द करण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३१०१७२४११९३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MANOHAR 
RAMCHANDRA PARKAR 2 
(म. रा. पारकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


क्र. जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५ 


३ 


GC x 


4 


&, ८:८४) 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 

१३) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
१४ 
१५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


सर्व जिल्हाधिकारी 


१६) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
१७ संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व जिल्हा परिषदा 
१८) निवडनस्ती 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


क्र. जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५ 


शासन निर्णय क्र. जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५, दि.१० मार्च, २०२२ चे विवरण पत्र 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. बांधकामाचे नांव प्र.मा. किंमत शेरा 
Ea 2 3 [| oe | 
जिल्हा पालघर 
[ee | जांबुगांव शिंगडापाडा येथे रस्ता तयार करणे ता.डहाणु २०.०० काम सुरु नाही. 
Ea एकुण पालघर जिल्हा २०.०० 
जिल्हा नाशिक 
रगतविहीर ते अलबाडपाडा रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ०/५०० 
a] १५.०० 
किमी. 
२ | MAT २२ते गायदरपाडा रस्ता सुधारणा करणे किमी 3/00 ते कत 
३/५०० ता.सुरगाणा ग्रामा-१८ 
3 प्रजिमा ६ ते पिळुकपाडा पाथर्डी रस्त्यावर स्लॅब ड्रेन बांधणे जा 
सा.क्र.०/६०० ता.सुरगाणा ग्रामा २८ 
र निविदास्तर 
७ । राहुडे ते मांजरपाडा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी ६/०० ते दह 
७/०० ता.सुरगाणा ग्रामा ५ 
प्रजिमा २ हरण टेकडी डांगरळे रस्त्याची सुधारणा करणे किमी 
S| 2/00 ते ३/०० ता.सुरगाणा ग्रामा १५ रत 
; प्रजिमा ६ SST मोठीचा गावठा रस्त्याची सुधारणा करणे किमी eee 
98/00 ते 20/400 ता.सुरगाणा ग्रामा २० 
ग पंचाळगल्ली ते कृष्णनगर रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० - 
ere) 
ते १/०० ता.सुरगाणा १ 
: भितघर ते कुलवीपाडा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते - 
ere) 
१/०० ता.सुरगाणा र 
कुकुडमुंडा मारूती मंदिर ते दत्त रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. काम सुरु नाही. 
९ ।०/०० ते १/०० ता.सुरगाणा See 
ce शिराटा गांवअंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते 6 
O ere) 


9/00 ता.सुरगाणा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


क्र. जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9७३/का-५ 


शासन निर्णय क्र. FARES १२२१/प्र.क्र.9७३/का-५, दि.१० मार्च, २०२२ चे विवरण पत्र 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नांव war. किंमत शेरा 
चिली २ ३ | छे 
षि ; सुर्यगड ते मालगव्हाण रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते १/०० on 
ता.सुरगाणा 
ह रोकडपाडा गावअंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते on 
१/०० ता.सुरगाणा 
930 सुर्यगड ते मालगव्हाण रस्ता मोरी बांधणे ता.सुरगाणा ५.०० 
१४ | बंधारपाडा ते वाघधोड रस्ता मोरी बांधणे ता.सुरगाणा ५.०० 
de तेटपाडा ते शिराटा शिव रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. ०/०० ते See काम सुरु नाही. 
१/०० ता.सुरगाणा 
im मेरदांड ते कोटंबा पळसन रस्ता कि मी 3/00 ते 3/400 ग्रा.मा.३० dine 
ची सुधारणा करणे ता.सुरगाणा 
१७ | पायरपाडा ते पातळी रस्ता कि मी १२/०० ते १५/५०० ग्रा.मा.४३ ची चा 
सुधारणा करणे ता.सुरगाणा 
्ि बेंडवळ ते मधुरी रस्ता कि मी ३/०० ते ३/५०० ग्रा.मा.४४ ची ree 
सुधारणा करणे ता.सुरगाणा 
का साबाई देवी ते उंबरणे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ९३ किमी ०/५०० ne 
ते 2/00 ता.सुरगाणा वन विभागाची 
मेरदांड ते कोटंबा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ३० किमी ३/५०० ते Rosh परवानगी अप्राप्त 
५/०० ता.सुरगाणा 
२० एकूण ३७५.०० 
जिल्हा गोंदिया 
[a | वराघाट मकरधोकडा रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा ११२ २५.०० सदर काम 
२ | मासुलकसा पितांबरटोला रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. २४० २५.०० सीएमजीएसवाय 
३ | मोगरा ते मोगराटोला रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. ११२ २०.०० कडून झाले आहे 
४ | चंदीटोला मकरधीकडा रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. २६ २५.०० र 
५ | कोयलारीते नारेडीटोला रस्ता दुरुस्त करणे ग्रामा. ५७ २०.०० rel 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


क्र. जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५ 


शासन निर्णय क्र. जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५, दि. १० मार्च, २०२२ चे विवरण पत्र 


विवरणपत्र “अ 
(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नांव प्र.मा. किंमत शेरा 

ae] 2 3 pk 
६ । बेघरटोला ते कन्हारटोला पोचमार्ग रस्ता दुरुस्त करणे,ग्रामा.५५ २०.०० 

७ | ब्राम्हणी ते जमदारटोला रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. ६३ २०.०० 

काम सुरु नाही. 

८ | टेकरीपार ते जोडमार्ग रस्ता दुरुस्त करणे ग्रामा ११७ २०.०० 

९ | अंभोरा जुनेवानी रस्ता दुरुस्ती सा.क्र. 2/400 ते ३/०० इजिमा १२३ १०.०० 

९ एकूण १८५.०० 

३० एकुण एकत्रित ५८०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


